शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत 
स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनात 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१५६/एस.डी. 3 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०१९ 

वाचा:- 

area शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राऱि-४, 

दि. ०२/०२/२०११. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधिन दि.०२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये शाळेय पोषण आहार या केंद्र 


पुरस्कृत योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना रु.१००० प्रती माह इतके मानधन देण्यात येत 


आहे. सदर मानधनाची रक्‍कम ६० टक्के केंद्र हिस्सा रु.६०० प्रति माह व ४० टक्के राज्य हिस्सा रु.४०० प्रति 


माह salt तरतूद मंजूर आहे. सदर मानधन आर्थिक वर्षातील १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. स्वयंपाकी तथा 


मदतनीस यांना देण्यात येत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या 


मानधनामध्ये राज्य हिस्सामध्ये रु.५०० प्रति माह इतक्या रक्कमेची वाढ करण्यात येऊन स्वयंपाकी तथा 


मदतनीस यांचे मानधन एकत्रितरित्या दरमहा रु.१५००/- इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर मानधन वाढ सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षापासून(माहे एप्रिल २०१९ पासून) लागू राहील. 


२. सदर आदेश नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.२३७/१४७१, दि.०५/११/२०१८ आणि क्र.९६४/१८ /व्यय-५, दि.३०/११/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात 


येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१५६/एस.डी.३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१२४१६५९२४११२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitalh d by S Siddharth Kharat 
Suvarna ON:E-IN, G=Goverhinent OF Meharachitta, © 
ous Sports Department, 
ह harashtra, 
Siddharth 


भी laharé शी 
065279b98828b 1456ad0d62a97fa45ee 


Kharat a 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

) 

) 

) 

) 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


